राज्यातील भारतीय प्रशासकीय सेवा पुर्व 
प्रशिक्षण केंद्रामध्ये सुधारणा करण्यासाठी 
समिती गठीत करणे व समितीची 
कार्यकक्षा निश्चित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : प्रीआय-५४२४/प्र.क्र.२३८/८३८६४३/मशि-२, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २५ सप्टेंबर, २०२४. 
प्रस्तावना :- 


केंद्रीय लोकसेवा आयोगामार्फत आयोजित करण्यात येणाऱ्या परिक्षांमध्ये 
राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या यशस्वीतेचे प्रमाण वाढावे ही बाब विचारात घेऊन राज्यातील 
राज्य प्रशासकीय व्यवसाय शिक्षण संस्था, मुंबई व भारतीय प्रशासकीय सेवा पूर्व प्रशिक्षण 
केन्द्र, नागपूर, अमरावती, नाशिक, औरंगाबाद व कोल्हापूर येथील प्रशिक्षण केंद्रामध्ये 
सुधारणा करण्यासाठी समिती गठीत करुन समितीची कार्यकक्षा निश्चित करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

राज्यातील राज्य प्रशासकीय व्यवसाय शिक्षण संस्था, मुंबई व भारतीय 
प्रशासकीय सेवा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, नागपूर, अमरावती, नाशिक, औरंगाबाद व 
कोल्हापूर या प्रशिक्षण केंद्रामध्ये सुधारणा करण्यासाठी खालीलप्रमाणे समिती गठीत 
करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. मान्यवरांचे नाव व पदनाम समितीमध्ये पद 
१ श्री. जे.पी.डांगे, से.नि. मुख्य सचिव अध्यक्ष 
२ श्री. आनंद पाटील, भा.प्र.से. सदस्य 
3 श्री. महेश भागवत, भा.पो.से. सदस्य 
४ | श्रीम. सुप्रिया देवस्थळी, आय.सी.ए.एस. सदस्य 
4 श्री. सुशिल गायकवाड, आय.आर.टी.एस. सदस्य 
६ | at. विवेक कुलकर्णी, संचालक, ज्ञानप्रबोधिनी, पुणे सदस्य 
७ ।श्री.विनोद मोहितकर, संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय सदस्य 
८ | डॉ.शैलेद्र देवळाणकर, संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे सदस्य सचिव 


२. राज्य प्रशासकीय व्यवसाय शिक्षण संस्था, मुंबई व सर्व भारतीय प्रशासकीय सेवा 
पुर्व प्रशिक्षण केंद्रामध्ये सुधारणा करण्यासाठी खालील बाबींवर गुणात्मक उपाययोजना 
सुचविण्यात याव्यात अशी समितीची कार्यकक्षा निश्चित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रीआय-५४२४/प्र.क्र.२३८/८३८६४३/मशि-२, 


अ.क्र. गुणात्मक उपाययोजना सुचविण्यासाठी विचाराधीन बाबी. 
१ | अध्यापन, शिक्षण आणि मुल्यांकन पध्दती 
२ | भौतिक सुविधा संसाधने व तांत्रिक सुविधा 
3 प्रशिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी करावयाचे प्रयत्न 
४ | ग्रंथालय सुविधा 
५ | प्रशिक्षणाचा कालावधी 
६ । ताणतणाव व्यवस्थापन 
विद्यार्थ्यांना दिले जाणारे विद्यावेतन 
मार्गदर्शकांना देण्यात येणारे मानधन 
सर्व केंद्रामध्ये डिजीटल कनेक्‍टीविटी 
१० | विद्यार्थ्याना निवासी वसतिगृह 
११ । केंद्रामध्ये संगणक प्रयोगशाळा सुविधा 
१२ | Md केंद्रावरील पदांचा आढावा 
१३ सुरक्षा रक्षक व स्वच्छक यांची पदे कंत्राटी स्वरुपात भरणेबाबत. 
१४ | Wear प्रक्रिया व वसतिगृह प्रवेश याबाबत एकसमान नियमावली बाबत सूचना 
करणे. 
१५ | adh दिल्ली येथे महाराष्ट्रातून मुलाखतीसाठी जाणाऱ्या पात्र विद्यार्थ्यासाठी 
मुलाखत पूर्व प्रशिक्षण. 


३. प्रस्तुत समितीने याबाबतचा अहवाल शासनास तीन महिने एवढया कालावधीत 
सादर करावा. 

४. सदर समितीच्या शासकीय / अशासकीय सदस्यांना शासकीय नियमाप्रमाणे 
बैठक भत्ता, प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता अनुज्ञेय राहील. सदर भत्त्यावरील खर्च प्रशिक्षण 
केन्द्रासाठी २०२४-२५ या आर्थिक वर्षातील मंजुर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक 
२०२४०९२५१८२७०७३२०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


HEMANT 5 PATHAK 


(हे. सु. Wow) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा. मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रीआय-५४२४/प्र.क्र.२३८/८३८६४३/मशि-२, 


२) प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक 

३) सर्व समिती सदस्य,(संचालक, उच्च शिक्षण यांचे मार्फत) 

४) संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

५) संचालक, राज्य प्रशासकीय व्यवसाय शिक्षण संस्था, मुंबई. 

६) संचालक, भारतीय प्रशासकीय सेवा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, नागपूर, अमरावती, 
नाशिक, औरंगाबाद व कोल्हापूर. 

७) सर्व विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण 

८) निवड नस्ती/मशि-२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


